मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) 
संशोधन व विकास अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१६ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : १८ जुलै, २०२४. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना-८, दि. ०९ 
सप्टेंबर २०१०. 
२) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ ऑक्टोबर, 
२०१५. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of जानेवारी, 
२०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १२७१, १२७२ व १२८६ तसेच १४८१/ २०२४ अनुक्रमे दि. ०६ मे, २०२४ ,०९ मे, २०२४ व 
दि.२८ मे २०२४. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


जय १० वर्ष देखभाल 
विधान कज लांबी अंदाजित 
अ. पॅकेज लांबी दुरूस्ती 
सभा क्षेत्र ी कामाचे नाव किंमत त 
क्र क्रमांक (कि.मी) अंदाजित किंमत 
/ तालुका (रू.लक्ष) 
(रू.लक्ष) 
डि कडवई विकास नगर ओकटेवाडी रस्ता ३.३०० ५०३.०३ ३१.९४ 
२ गोळवली रोड WII महादेवाडी तांबेडी रस्ता ४.००० ६०३.४४ ३६.७० 
३ कडवई घोसाळकरवाडी कुंभारखाणी बु. रस्ता 3.००० ४९३.२० 5०.०२ 
४ कली गावठाणवाडी ते देवघर रस्ता ४.१५० ६२७.३२ ३९.६० 
चिपळूण- यां बारंगणे कोड्स रस्ता 
षु संगर > am रामा १७४ ते वायंगणे कोंद्रन रस्ता ३.०५० ५१८.०६ ३०.८८ 
/ oa aaa ब 
ह. |eaen रामा १७ ते गोळवली ब्राम्हणवाडी खामकरवाडी aise ee या 
aoe RD- | करंडेवाडी देऊळवाडी दुधमवाडी राऊळवाडी रस्ता | ~ न ी 
9 RAT - | धामापूर मावळंगे मांडवकरवाडी आंबेट माखजन रस्ता | 3.000 ५११.५६ ३१.६४ 
८ A284 धामापूर भायजेवाडी रस्ता 3,000 ४८६.७४ २९.८० 
९ कालुस्ते कजिकर मोहल्ला रस्ता २.३०० ३६३.९६ २०.९८ 
| 9° | ० Mahe कादवड कोंडावळे धनगरवाडी शाखेसह रस्ता | ३.१२५ ५३०.१५ २८.६९ 
षां हा चिपळूण- किरडूवे ते बारेवाडी रस्ता : en sea 
en .000 ०९. . 
श्वर/ (_-२०८, VR-908) : 
१२ रत्नागिरी, Ta रस्ता ते मुचरी वाशी किंजले तिवरे रस्ता डु व हा 
संगमे. .900 2 XO 
श्वर (13-०५, 091३-६९) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१६/बांधकाम-४ 


इजीमा -३८ ते नारडूवे सड्येवाडी मधलीवाडी रस्ता 


१ . ८.७ : 
3 (LR-392, VR-989) 3.000 ६६८.७९ ३२.२६ 
१४ दांडेआडोम ते भावेआडोम रस्ता ५.७०० (923.98 ४०.३५ 
१५ भोके आंबेकरवाडी रोहिदासवाडी बुद्धवाडी रस्ता | ३.६०० ४६३.८० २३.६१ 
१६ कशेळी पोचमार्ग ते बुद्धवाडी कौंडवाडी रस्ता ४.५५० ७४१.६१ ३७.७१ 
१७ ad ओलपाटवाडी निवईवाडी रस्ता ३.००० ४५८.३७ २३.४४ 
१८ TORTS ते He मेर्वी रस्ता ३.००० ४५७.६५ २१.८२ 
टेभ्ये भैरीजुगाई मंदिर रस्ता ते वरचे टेभ्ये खाडेवाडी 
१९ ven 2.400 304.20 १५.४२ 
रस्ता 
कुली मराठवाडी कसोप वायंगणी समुद्र मार्ग 
व्या त |) see कुली मरा वाडी कसोप ara a समुद्र किनारी मार्ग 
२० प्ररामा ०४ ते कसोप तेलीवाडी बनवाडी भंडारवाडी ते | ३.७५० ६१६.१३ ३०.८८ 
रत्नागिरी, | RAT - = — 
ae TAT. १४ ला मिळणारा रस्ता 
संगमेश्वर | ॥२६६ 
२१ हरचेरी नवेट रस्ता ४.३२० ५००.६७ २४.७१ 
a मेढे तर्फ फुणगूस बौद्धवाडी देसाईवाडी सावंतवाडी 4 Zone 503 
: .000 : पि 
चांभारवाडी गोताडवाडी जोड रस्ता re 
जि रा.म.मा. १७ ते कोळंबे सोनगिरी पडवळवाडी ते Sat fe She 
प्रजिमा 49 ला मिळणारा रस्ता ve ae न 
राममा-१७ (म्हाबळे) ते काष्टेवाडी घडशीवाडी ते 
२४ उजगाव धनगरवाडी बडदवाडी रस्ता ४.००० ७२९.०८ ३०.०४० 
(VR-988, L-2&() 
२५ प्रजिमा १६ ते तळे पालांडेवाडी धनगरवाडी रस्ता ४.३५० ६८८.६१ ४२.७२ 
२६ आंबये नातूनगर रस्ता २.७०० ४७८.९८ २७.९३ 
२७ निळवणे बौद्धवाडी कातळवाडी रस्ता २.१०० ३९७.७५ २३.८९ 
२८ आगरवायंगणी उसगाव रस्ता ३.१०० ४५१.४६ २७.३५ 
२९ भडवळे वावघर फरारे रस्ता ४.५०० ७६०.१५ ४८.६१ 
कोळ्बांद्रे सडवे सुतारवाडी ते सडवली रस्ता (L-924, 
३० १.८९० २९८.७५० १५.८४ 
VR-49) 
वेळवी ते धनकोली रस्ता 
३१ १.८६० | २८८.६८० १४.५८ 
(_-२९४, ७३-१७४) 
ज्र दाभोळ भिवबंदर ते आघारी तिवरेवाडी रस्ता (MRL- का saa ewes 
दापोली- १७, VR-3§) ४ : ie 
खेड- RD- आसोंड उर्फी बोरीचाकोंड रस्ता ता तका seers 
३३ मंडणगड/ | RAT- (MRL-92, ७३-१९) र क 3 ss 
= १खेड, | ॥२६३ । तेरेवायंगणी ते गावठाण सडवली कोळबांद्रे रस्ता aes guess bee 
दापोली (MRL-98, ७-३५६) । | | 
आंबये धर्मशाळा ते जाब्रेवाडी रस्ता 
34 9.900 १६४.५६ ८.३७ 
(_-३७६, ४३-८०) 
द प्रजीमा -१५ ते बाणकोट कीलावाडी केगवाल रस्ता ee Seas send 
(L-¢, VR-90) न न oe 
बुरी गवाणवाडी ते पडावे रस्ता 
३७ २.००० २९८.२८ १५.८१ 
(_-९७, ५३-७४) 
केलवड बामणघर GER (5'1-१०१) रस्ता (MRL-04, 
३८ १.४०० २१६.१५ १०.८६ 
VR-23) 
इजीमा -१ ते भामघर चौकी ते बोरखत बौद्धवाडी रस्ता 
38 9.940 १६३.८० ८.६१ 
(MRL-92, VR-8) 
एकूण ३९ कामे १२०.५४५ | १९००९.६० १०४२.८४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१६/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व ardtax कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. 
२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो २०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 
२२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेश द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद New 
Technology Initiative Fae मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू लांबीच्या 
रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची धावपट्टी घेण्यात 
यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावी. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन घ्यावी. 
खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे 
हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुनःश्च खात्री करण्यात यावी. 

४) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

५) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३१६/बांधकाम-४ 


9) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

x) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 
व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (0909) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२१२४६००२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


Pp R A S H A N गृ DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505 
422af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C9 
V | N AYA K R A O Pp AT | [_ 6413870686249294418808700, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 

PATIL 

Date: 2024.07.19 12:28:50 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, ठाणे. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रत्नागिरी. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ S&S O&M 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


